खाजगी स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात 
येणाऱ्या रुग्णालयांना अनुदान देण्याच्या 
तरतुदीत सुधारणा करणेबाबात..... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुदान-२०१९/प्र.क्र.४९/राकावि-२ 
नविन मंत्रालय, गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय, संकूल इमारत 
१० वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक : ०५ मार्च, २०१९. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.जीएचडी-१०९०/३६५/प्र.क्र.३४/९०, 
दि.१८/०४/२०००. 
२) आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे / कक्ष-६४ / सहा.अनु / संस्था / 
माहिती/११११-११२/२०१९, दि.२२/०१/२०१९. 
प्रस्तावना - 


केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी राज्यात चाळू असून त्यानुषंगाने 
राज्य शासनाकडून महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आली 
आहे. सदर योजने अंतर्गत गंभीर व खर्चिक आजारांवर मोफत उपचार करण्यात येत आहेत. राज्य 
शासनामार्फत उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रूग्णालये, जिल्हा 
रुग्णालय, ट्रामा केअर युनिट, स्त्री रुग्णालये याव्दारे आरोग्य सेवा पुरविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियानांतर्गत तातडीची रुग्णवाहिका सेवा राज्यात उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. 


खाजगी स्वंयसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांना आरोग्य सेवेची तत्कालिन 
परिस्थिती लक्षात घेऊन अनुदान देण्याची योजना राबविण्यात येत होती. खाजगी स्वयंसेवी संस्थाना 
द्यावयाचे अनुदान हा त्या संस्थांचा हक्क नसून शासनार्मात मदत म्हणून सहायक अनुदान उपलब्ध 
करुन देण्यात येत होते. त्यामुळे, खाजगी स्वंयसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांना 
अनुदान देण्याच्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुदान-२०१९/प्र.क्र.४९/राकावि-२ 


शासन निर्णय- 


उपरोक्त बाबी विचारात घेता सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.जीएचडी- 
१०९०/३६५/सीआर-३४/९०/आ-९, दिनांक १८ एप्रिल, २००० मध्ये खालील सुधारण करण्यात येत 
आहे. 
१) ज्या खाजगी स्वयंसेवी संस्थेशी राज्य शासनाचा अनुदान देण्याबाबत यापूर्वी करार करण्यात आला 
आहे, केवळ त्याच संस्थाना विहित तरतुदीन्वये सहाय्यक अनुदान देण्यात येईल. ज्या स्वयंसेवी 
संस्थाचा शासनाशी यापूर्वी अनुदान देण्यासंबंधी करार झाळेला नाही, Ban संस्था यापुढे कोणत्याही 
प्रकारचे सहायक अनुदानाचा लाभ घेण्यास पात्र असणार नाहीत. 


२) सदर शासन निर्णय प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना देखील लागू असेल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२७१४४३३६९४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Raghunath Gadhari 


R a V | Nn d i a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


R h t h 2.5.4.20=9668226de60c3cc5b8ccd56833c07d32 

a g 7 U Nn a 7 831€4140f3de291d1f40d510d295643F, 
serialNumber=8f564edcac5a4c4a79542e69f1815 
2eb1ab8647473 1f4ac3d8424b8b56a653e1, 


Gadhari ॥॥) 
श्री.र.र.गढरी 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
) मा.मुख्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव. 
) मा.मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) प्रधान सचिव, (सा.आ. व कु.क), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 

) 


आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई.. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थसंकल्प व प्रशासन), मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुदान-२०१९/प्र.क्र.४९/राकावि-२ 


८) सहायक संचालक, (लेखा व लेखा परिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 
९) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१०) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी. 
१२) सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक. 
१३) सर्व कोषागार अधिकारी. 
१४) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


१५) सर्व उपसंचालक, (Ad मंडळे) 

१६) वित्त विभाग, व्यय-१३/, अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई-३१. 

१७ अवर सचिव, अर्थसंकल्प, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८)निवड नस्ती (राकावि-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


